ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे १२६ शौचालये 
बांधण्यासाठी येणा-या खर्चास व अंदाजपत्रके 
व नकांशास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
qe विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएलडी २००५/प्र.क्र.१३०/पीआरएस-२ 
“. _ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक :२४ ऑगस्ट, २००५. 


बाचा:-१)-उप अभियंता ange महानिरीक्षकणालय यांचे पत्न क्र.बीएलडी/ठाणे/ 
मका/१५२३/अतिरिक्त शौचालये/२८४१/कक्ष-३, दि.२८.३.२००५. 
२) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अ.शा.प.क्र.बीएलडी/ 
-शौचालये/०५/७२२७/कक्ष-३, दि,२८.७.२००५. 


शासन निर्णय :-ठाणे मध्यवर्ती. काळगृह वेब झक्तिशिवत शौचालये बांधण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन. होला. या. संदर्भात असे नमूद करण्यात 2a की, मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या -याचिका क्र.३८६/२००४ प्रकरणी मा.न्यायालयाने 
कारागृहातील बंद्याच्या अधिकृत क्षनतेपेक्षा. जादा बंदी संख्येनुसार स्वच्छताविषयक बाबी 
परिपूर्ण असाव्यात असे निर्देश दिलेले असून कासगृह नियमावलीत विनिर्दिष्ट केल्यानुसार 
प्रत्येक कारागृहाच्या. बंदी :क्षमंतेच्या प्रमाणात -अतिरिक्त शौचालये बांधण्याचे आदेश दिले 
आहेत. 'त्यानुसार राज्यातील सर्व कारागृहात बंदी क्षमंतैंच्या प्रमाणात अतिरिक्त शौचालये 
बांधावी लागणार आहेत. त्या अनुंषंगाने ठाणे. मध्यदर्ती. कारागृह येथे १२६ नवीन शौचालये 
ट्र बांधणे आवश्यंक:असल्यामुळे कासगृह महानिरीक्षणालयाने उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सदर १२६ शौचालये बांधण्यासाठी लागणा-या रु.६०,८४,१५५ /- इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव 
व अंदाजपत्रक आणि नकाशे प्रशासकीय भान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहेत. 


2. उपगोक्त परिस्थितीत सदर बाब न्यायालयाच्या अधिन असल्याने त्याची 
प्राधान्याने पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच यामुळे बंद्याच्या सोयीसुविधेत होणारी वाढ 
व कारागृहातील स्वच्छता इत्यादी बाबीचा विचार करुन ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे 
बंद्याकरीता उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण १२६ शौचालये बांधण्यासाठी 
रु.६०,८४,१५५/-/- (रुपये साठ लाख चौ-याऐंशी हजार एकशे पंचावन्न फक्त) इतक्या 
खर्चास व अंदाजपत्रके आणि नकाशास शासन या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. 


3. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष "४००९, 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१, कार्यालयीन इमारती १०१, बांधकाम, 


1 कडधा सच्या 


' पंचवार्षिक = योजना (००) (०१) तुरुंग या लेखाशिर्षाखाली खर्चा टाळून नंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४ 


wae निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र.४६४ 


२००१/विनिंय़ामः- EA, २००१ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उप दिभाग पाचच्या परिशिष्ठामधील अनु.क्र,१ अनुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान. करण्यात. आलेल्या sete निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Reet ihe saat 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


: Sgrnaneett 
( आ,ग. परदेशी ) 
ape Rann), महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


कारागृह rere Tm ete घुगे 

कारागृह उपंभंहांभिरीक्षक (नुंछ्यालय), नहाराष्ट्रे राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, vist, 

अधिक्षक, ठाणे'कध्यवली arent, खर 

महांलेखापांल (Set वे Ret पक्षा, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


कार्यकारी SOE Siete feet) उप विभाग, ठाणे 

उप' संचिक' CEA Ty eR eae विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

Ria oe Mae, उंपअभिवेता, कारागृह ane ere, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
rere etre ae faa, 
निंवड नेस्ती*फभरिएक*र!यृहविर्गगं!मंत्रा्लिय,मुंबई-३२ 


fh 


